निधी वितरण -ज्ासन घोषित किमान आधारभुत 


बाजार समितीच्या आधारीत दरापेक्षा जास्त 
असल्यास _ त्यामधील फरकाची रक्‍कम 


बिजोत्पादक शोतकऱ्यांना वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.९८/१ ओ 
मंत्रालय विस्तार, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ५ जानेवारी, २०२१. 


१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण २७१७/ प्र.क्र.१९९/१अ, 
दिनांक १७.९.२०१८. 

२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- संकिर्ण २७१९/ प्र.क्र.१३८/१अे, 
दिनांक ३०.१२.२०१९. 

३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.कृआ/गुनि/१/२/एमएसपी/२१०५७/२०२०, 
दिनांक ०४.०९.२०२० 

४. राज्यस्तरीय समितीच्या दि.२६.१०.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

प्रस्तावना:- 


सन २०१९ - २० मधील उत्पादित पिकांकरीता कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील दर हा किमान 
आधारभुत किमतीपेक्षा कमी असल्यामुळे राज्यातील बिजोत्पादन कार्यक्रमात स्थिरता येण्याच्या दृष्टीने 
तसेच, शेतकऱ्यांचा बिजोत्पादन कार्यक्रमातील सहभाग कायम राखण्याच्या दृष्टीने संदर्भ क्रं. १ वरील 
दिनांक १७ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार शासन घोषित किमान आधारभुत किंमत ही विहित 
कालावधीतील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आधारीत दरापेक्षा जास्त असल्यास त्यामधीळ फरकाची 
रक्कम महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला आणि राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, पुणे यांच्या 
बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याबाबतची नवीन योजना लागू करण्यात आलेली आहे. 


सन २०१९-२० च्या खरीप/रब्बी हंगामामध्ये मुग, उडीद, तूर, सोयाबीन, भात, हरभरा व करडई इ. 
पिकांचे बिजोत्पादन घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कृषि उत्पन्न बाजार समिती आधारीत दर व शासन घोषित 
किमान आधारभूत किंमत (MSP) यामधील फरकाची रक्‍कम देणेसाठी एकूण रू. २५७०.८६ लाख रकमेच्या 
अनुदानास मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित , अकोला यांचा प्रस्ताव कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांचेकडून संदर्भ H.3 अन्वये प्राप्त झालेला होता. सदर प्रस्तावास राज्यस्तरीय 
समितीच्या दि.२६.१०.२०२० रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आळेली आहे. यास अनुसरून कृषि 
आयुक्तालयाने विनंती केलेल्या एकूण रु. २५७०.८६ लाख निधीपैकी उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतूदीनुसार 
रू.१८७९.२४ लाख निधी वितरीत करण्यास नियोजन व वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार 
रू.१८७९.२४ लाख इतका निधी कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.९८/१ ओ 


शासन निर्णय:- 


खरीप व रब्बी हंगाम २०१९-२० मध्ये मुग, उडीद, तूर, सोयाबीन, भात, हरभरा व करडई इ. पिकांचे 
उत्पादित झालेल्या बिजोत्पादक शेतकऱ्यांच्या बियाणांना कृषि उत्पन्न बाजार समिती आधारीत दर आणि 
शासन घोषित किमान आधारभुत किंमत यामधील फरकाची रक्कम महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ 
मर्यादित, अकोला यांच्या मार्फत बिजोत्पादक शोतकऱ्यांना देण्यासाठी लेखाशिर्ष २४०१ ॥९२२ (१००% राज्य 
योजना) अंतर्गत रू. १८७९.२४ लाख इतका निधी कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च हा सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात येऊन खालील लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक डी-३-२४०१, पिक संवर्धन, १०३, बी-बियाणे, 

(00)(2¢) किमान आधारभुत किंमत (MSP) आणि कृषि उत्पन्न बाजार समिती आधारभूत दर 
यामधील फरकाची रक्‍कम बिजोत्पादक MAHA देण्याबाबत,(१०० टक्के राज्य कार्यक्रम) 
३३- अर्थसहाय्य, (२४०१ A822) 


३ सदर फरकाची रक्‍कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे बिजोत्पादक शोतकऱयांच्या आधारलिक Ip 
खात्यामध्ये जमा करण्यात यावी. हा निधी ?.!..9./बॅक खात्यांमध्ये ठेवला जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


४. सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर नियमावली व 
नियमांचे/प्रकियेचे/ वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत / P.w.0 मॅन्युअलचे अधिन राहून/0./.७. तत्वानुसार / 
CAG च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/परिपत्रक /तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार 
नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी यंत्रणानी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत 
कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय 
कार्यालयाची राहील. 


५. सदर योजनेकरिता आयुक्‍त (HM), कुषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे नियंञण 
अधिकारी म्हणुन व त्यांचे कार्यालयातील सहाय्यक संचालक, लेखा -१ यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तुतचे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग- पहिला, उपविभाग तीन मधील 
अनु क्र. ४ येथील नियम २७ (२) (ब) अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांमध्ये व 
वित्त विभाग अनौपचारीक सं.क्र.३०९/२०२०/व्यय-१, दि.१५/१२/२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेच्या 
अनुषंगाने काढण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं -२०२०/ प्र.क्र.६५/अर्थ ३, 
दिनांक ०४.०५.२०२० व दिनांक २६.०५.२०२० मधील अटी व शा्तींची पुर्तता करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.९८/१ ओ 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रं. २०२१०१०५१३००५०६५०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by Umesh Narayan Chandiwade 
h N DN: IN, Ge it Of Mahi htt lie Depart it, 
mesh Narayan ५५०५७० 
2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6c8e95 
é d1969e585fffe 
jalNumb: be80fcc6b64503b4e8b 1 269bd88d63 1 f3f3c2bef6e1 
Chandiwade Sens Cn aR eR eer 
Date: 2021.01.05 13:04:27 +05'30' 
(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रति, 

१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित (महाबीज), अकोला. 
३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. विभागीय व्यवस्थापक, राष्ट्रीय बीज निगम, गुलटेकडी, पुणे 

६. संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. महाव्यवस्थापक (उत्पादन), महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित (महाबीज), अकोला. 
८. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. सर्व संचालक/सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१२.अवर सचिव, व्यये-१, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१३.अवर सचिव, व्यय-१, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१४.निवडनस्ती, कार्यासन 931, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


